RNI No. MAHBIL / 2009/ 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ६, अंक १३ ]] 


गुरुवार त बुधवार , 


मे 


२१-२७, २०२० / वैशाख ३१ - जेष्ठ ६ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे १ किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 

विधान भवन, मुंबई , 
दिनांक ४ मे २०२० 


अधिसूचना 
क्रमांक ७६९ ६ / क-१. – मा . अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांच्या आस्थापनेवरील “ मा . अध्यक्षांचे सचिव ” या पदावर श्री. शांतीलाल 
रा. भोई, सेवानिवृत्त सह संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांची दिनांक १ मे २०२० ( म.पू. ) पासून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

श्री. शांतीलाल रा. भोई, सेवानिवृत्त सह संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांचीनियुक्ती विद्यमान मा . अध्यक्ष, महाराष्ट्र 
विधानसभा यांच्या पदावधीपर्यंत राहील. 


- 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ऋतुराज ज . कुडतरकर , 

उप सचिव. 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय. 


भाग एक ( म.उ.वि.) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , NETAJI SUBHASH 
ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


